केंद्र पुरस्कृत योजना सन २०२२-२३ 
“व्याघ्र प्रकल्प” या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत 
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाकरीता निधी खर्च करण्यास 
परवानगी देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूरलपी-०२.२३/प्र. क्र.९६/फ-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२३. 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४.०४.२०२२. 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक १६.०३.२०२३. 
३. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल, मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. ४-१ (५८)/२०२२- 
पीटी, दिनांक १८.०१.२०२३. 
४. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपुर यांचे पत्र क्र. 
कक्ष-१/सी/यो/प्र. क्र. १५/51/५३२/२०२२-२३, दि.०१.०३.२०२३. 
प्रस्तावना :- 


सन २०२२-२३ मध्ये “ATH प्रकल्प” या योजनेअंतर्गत सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या विकासात्मक 
कामांकरीता रु. ६५९.०८ लक्ष रक्कमेचा वार्षिक प्रर्वतन अहवाल मंजूर केला आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाने यापूबी 
अखर्चित राहीलेल्या SNA खात्यामध्ये जमा असलेल्या रु. १०५.४६ लक्ष पैकी रु. ८७.५२ लक्षचा प्रथम हप्ता मंजूर 
केला अनुस त्या अनुरुप राज्य हिस्सा रु. ७७.२५ लक्ष असे एकूण रु. LEW. ole लक्ष निधी खर्च करणे अपेक्षित आहे. 


शासन निर्णय :- 


सदर TRA निर्णयान्वये “are प्रकल्प” या योजनेअंतर्गत सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या विकासात्मक 
कामांकरीता संदर्भ क्रमांक ३ च्या पत्रान्वये केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल, मंत्रालय, नवी दिल्ली 
यांनी मान्यता दिलेल्या कार्यबाबींवर खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे संबंधित SNA च्या खात्यामधून खर्च 
करण्याकरीता खालील अटींच्या अधीन राहून शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


Single Nodal Agency (SNA) चा तपशिल SNA खात्यामध्ये जमा रक्‍कमेपैको खर्च | 
करावयाची रक्‍कम (रु. लाखात) 


Centre Code and Scheme Name —Project Tiger 
(Non-Recurring) (९१५५) 

MH Code- MH २५५ ५१.३७ 
SNA Code - ॥॥पय(1०००१६८४२ 
SNA Account No — ४०४७२५०२७१० 


Centre Code and Scheme Name —Project Tiger 
(Recurring) (९१५५) 

MH Code- MH २५२ RRR. Wo 
SNA Code - ॥॥प (7०००१६८२३८ 

SNA Account No — ४०४७४०९३०२३२३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-०२.२३/प्र. क्र.९६/फ-१ 


अ) सदर शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेला निधी ?॥॥/8 प्रणालीद्वारे खर्च करण्यात यावा. 

आ) सदर झासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेला निधी केंद्र शासनाने संदर्भीय पत्रान्वये मान्यता दिलेल्या 
तपशीलवार कार्यबाबींवर व सदर कामांना सक्षम प्राधिका-याची प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता 
असल्याखेरीज रक्‍कम खर्ची टाकण्यात येऊ नये. 

इ) सदर निधी केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेत विहीत केलेल्या मर्यादेत, प्रचलित 
नियमांच्या अधीन राहून व वित्त विभागाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तसेच 
केंद्र शासनाने प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या अनुषंगाने खर्च करण्यात यावा. 

ई) वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शन सूचनांचे, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक अर्थसं- 
२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४.०४.२०२२ व वित्त विभाग, शासन परिपत्रक अर्थसं- 
२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक १६.०३.२०२३ चे काटेकोर पालन करावे. 

२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ॥॥॥॥/॥//॥718/7&/&5/7&.००॥/-॥7या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०४०६१७२५५२३७१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 

स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. भूर aac 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Gi 
SIDDESH TUKARAM *2iiesr 
2.5.4.20=7dc40890d791d1b1e6bae88da52eabb63f1f3ab6258c7 
fi 0९ 
serialNumber=5712CE2D7A095C22E97EBB8F03C668B12EBA1DB 
ODD8E284883B7BD7FA74DA65D, ‘SIDDESH TUKARAM 
SAWARDEKAR 


Date: 2023.04.06 17:30:35 +05'30' 


(सिध्देश सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 

प्रति, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पश्चिम, मुंबई. 
५. वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, कोल्हापूर 
६. महालेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षण /लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
७. फ-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ (निवडनस्ती) 


KKKKKKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


